सन २०१९-२० चा प्रकल्प अंमलबजावणी 
आराखडा (PIP) नुसार राज्यातील ३४ मोठी 
रुग्णालये व ६ जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये 
रुग्णालय व्यवस्थापन प्रणाली (HMS) अंतर्गत 
ई-शुश्रुत संगणकीय कार्यप्रणाळीची अंमलबजावणी 
प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC), नवी दिल्ली 
यांच्या मार्फत करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य -७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : २८ जून, २०२१. 


वाचा :- 
१. झासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य-७, 
दिनांक २९.०९.२०२०. 
२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.आसेआ/कक्ष ३/ 
टे१४/प्र.मान्यता/00/0/३४५१-५३/२१, दिनांक २५.०२.२०२१. 


प्रस्तावना:- 


रुग्णालयीन कामकाजाचे संगणकीकरण करण्यासाठी “ई-सुश्रुत* हा प्रकल्प जिल्हा 
रुग्णालय, रायगड व विभागीय संदर्भ रुग्णालय, नाशिक या दोन रुग्णालयांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर 
यशस्वीपणे राबविण्यात आला आहे.या साठी प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC), नवी दिल्ली यांचे 
तांत्रिक सहाय्य लाभले होते. सदर प्रकल्प WRAY सुरु असल्याने या प्रकल्पाचा विस्तार 
राज्यातील ३४ मोठ्या रुग्णालयात व सहा जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये करण्याच्या केंद्र 
शासनाच्या सूचना विचारात घेऊन हा प्रकल्प प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC), नवी दिल्ली 
यांच्या मार्फत मोठी रुग्णालये व रायगड, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नाशिक अमरावती व भंडारा या 
सहा जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थामध्ये राबविण्यासाठी उपरोक्‍त क्र.१ येथील दिनांक १८.०९.२०१९ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर झासन निर्णयात काही 
अनुषांगिक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव उपरोक्‍त वाचा क्र.२ येथील दिनांक २५.०२.२०२१ च्या 
पत्रान्वये सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांनी सादर केला आहे. त्यास 
अनुसरुन दिनांक २९.०९.२०२० च्या शासन निर्णयास पुढीलप्रमाणे पुरकपत्र जोडण्यात येत आहे. 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य -७ 


शासन निर्णय,सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य-७, 
दिनांक २९.०९.२०२० मध्ये “प्रगत संगणन विकास केंद्र (C-DAC), नवी दिल्ली" या ऐवजी “प्रगत 
संगणन विकास केंद्र (C-DAC), नोयडा” असे वाचण्यात यावे. 


०२. दिनांक २९.०९.२०२० उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ मधील पहिळी ओळ 
पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावी. 

“सदर कार्यक्रम सहा वर्षे कालावधीत पूर्ण करावयाचा असल्यामुळे त्यासाठी अपेक्षित 
असलेल्या रु.१४४१.५३ लक्ष एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे.” 


०३. दिनांक २९.०९.२०२० उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ पुढीलप्रमाणे वाचण्यात 
यावा. 


सदर प्रकल्पासाठी पहिल्या वर्षासाठी लागणारा अंदाजित खर्च रु.२४०.१५ लक्ष इतका तर 
पुढील पाच वर्षासाठी येणारा अंदाजित खर्च रु.१२०१.३८ लक्ष एवढा आहे. या बाबतचा बाबानिहाय 
व वर्षनिहाय तपश्ील पुढीलप्रमाणे आहे.:- 


( Rs.in Lakh) 


Code 


Activity 


Year-1 


Year-2 


Year-3 


Year-4 


Year-5 


Year-6 


Total 


Al 


Configuration, One 
Time Training to PMU 
& Master Trainers at 
DHS Mumbai & 
Technical Support from 
CDAC Noida. 


92.40 


92.4 


A2 


Annual Maintenance 
Technical support 
Team 


77.40 


85.14 


93.65 


100.68 


108.23 


465.10 


Bl 


On Site Project 
Management and 
Coordination Unit (at 
DHS Mumbai) 


41.40 


41.40 


45.54 


50.09 


53.85 


57.89 


290.17 


B2.1 


Project Administrative 
Installation Cost at C- 
DAC 


25.00 


25.00 


Project Administrative 
Charges 


90.13 


Hosting Charges of 
HMIS Software at 
CDAC Data Centre 


185.95 


FMS at Data Centre 


26.40 


185.04 


Machine Interface for 
34 Hospitals. One 
Machine in each 
Hospital. 


8.50 


8.50 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य -७ 


Activity 


Year-1 


Year-2 


Total 


Code 
F 


FMS at Two Hospitals 


(Alibag + Nashik) 


13.20 


13.20 


92.52 


G 


Postgress Enterprises 
DH (PPEE-3 Years 
Subcription and 
Support License) per 
core/CPU basis for 16 
core/ CPU 


6.72 


6.72 


Total 


240.15 


199.93 


219.92 


241.90 


260.05 


279.57 


1441.53 


वर नमूद केलेल्या एकूण खर्चात CDAC Man Power and Services व Hosting या 


बाबींवरील खर्चाचा समावेश आहे. त्याची विगतवारी पुढील तक्त्यात दर्शविण्यात आली आहे:- 


CDAC Manpower 
CDAC Rate (Exclusive Tax) 
Rate per 
ae Type of Manpower > No of ता ण peal 
No. Experience राळ per Charges 
Resource (In Rs.) 
(In Rs.) 
1 Project Manager 7-9 Years 1 250000 3000000 
2 Project Engineer 1-2 Years 2, 70000 1680000 
3 Data Analyst 2-3 Years 1 110000 1320000 
4 Developer 2-3 Years 2 100000 2400000 
5 Tester 1-2 Years 1 70000 840000 
lo | Project In-Charge 3-5 Years 1 120000 1440000 
7 Project Executive 1-2 Years 3 75000 2700000 
| Application 2-5 Years 1 110000 1320000 
Administrator 
| Database 2-5 Years 1 110000 1320000 
Administrator 
10 Implementation Upto 1/2 27500 660000 
Engineer Year 
11 Network Engineer Upto 1|2 27500 660000 
Year 
12 Project शि शि णां 2500000 
Administrative 
Charges 
13 Medical Equipment r षां णि 850000 
Interface (34 
Equipments) 
Total 20690000 
Hosting 
Sheet for Server Infrastructure of E-Hospital 
Sr. | Items (Descriptions) Qty. | CDAC Cloud Charges (Exclusive Tax) Unit Rate 
No. Per (In Rs.) | Total Annual Charges (In Rs.) 
1 Database Server with OS (20 2 482000 964000 
Core.56.GB RAM, 900 GB HDD) 
2 Application Server with OS (20 core, | 2 429000 858000 
40 GB RAM, 800 GB HDD) 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन पुरकपत्र क्रमांकः प्रशामा-०२१९/प्र.क्र.१६६/आरोग्य -७ 


Sheet for Server Infrastructure of E-Hospital 
Sr. | Items (Descriptions) Qty. | CDAC Cloud Charges (Exclusive Tax) Unit Rate 
No. Per (In Rs.) | Total Annual Charges (In Rs.) 
3 Reporting & FTP Server with OS (10 1 299000 299000 
Core, 16 GB RAM, 800 GB HDD) 
4 Backup Servies (For 2600 GB) 1 312000 312000 
5 Load Balancing Services 1 60000 60000 
16 | Internet Bandwidth (Mbps) 16 10000 160000 
7 Postgress Enterprises DH (PPEE-3| 16 42000 672000 
Years Subcription and Support 
License) per core/CPU basis for 16 
core/ CPU 
Total 3325000 
दिनांक 28.08.2020 उपरोक्त शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ मध्ये तिसरा तक्त्यामध्ये 
कोणताही बदल नाही. 
०४. दिनांक २९.०९.२०२० उपरोक्त शासन निर्णयातील उर्वरित बाबी उपरोक्त बदलासह 


षु. 


कायम राहतील व सदर शासन निर्णय तेवढयापुरता सुधारित केल्याचे समजण्यात यावे. 


सदर शासन पुरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या 


www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६१४१७२५३५३०१७ असा 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO 


LAHANE 1 
VISAYKUMAR पाडील 
LAXMANRAO 00100 
वि. ल. लहाने 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 

१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई, 

२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई, 

३. संचालक (वित्त व लेखा ),राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई, 

४. अतिरिक्‍त संचालक,राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय,पुणे, 

५. सर्व सहसंचालक (आरोग्य सेवा आयुक्तालयामार्फत ) 

६. उपसंचालक, सर्व मंडळ कार्यालये, 

७. सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

८. जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

९. निवड नस्ती (कार्यासन-आरोग्य-७. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


